केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 
व राज्य पुरस्कृत विविध आवास योजनांना 
गतिमान करणे व गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यात 
“महा आवास अभियान - ग्रामीण” यास मुदतवाढ 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०७/योजना-१० 
बांधकाम भवन, 24 मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: ०३ मे, २०२१ 


वाचा :- 
१) झासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक : प्रआयो-२०२०/प्र.क्र. १०७/योजना-१०, दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०२०. 
२) शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक : प्रआयो-२०२०/प्र.क्र. १०७/योजना-१०, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२१. 
३) शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक : प्रआयो-२०२०/प्र.क्र. १०७/योजना-१०, दिनांक ३१ मार्च, २०२१. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये राज्यात संदर्भाधिन क्र. १ येथील आदेझान्वये "महाआवास अभियान 
ग्रामीण" याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर अभियान राबविण्यास संदर्भाधिन क्र. १ येथील 
आदेशान्वये दि. २८.०२.२०२१ पर्यंत मान्यता देण्यात आली होती. तसेच, संदर्भाधिन क्र. ३ येथील 
आदेशान्वये सदर अभियानास दि. 09.04.2029 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तथापि, प्रशासकीय 
कारणास्तव या अभियानास पुन:श्च मुदतवाढ देण्यात येत असून सदर अभियान दि. ०५.०६.२०२१ पर्यंत 
राबविण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. संदर्भाधीन क्र. १ येथील आदेशातील अन्य सर्व बाबी जशाच्या तशा लागू राहतील. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५०३११३९५२३९२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Hemant Sudhakar 

Hemant Pathak 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Rural Development Department, 

S U d h a ka [| postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1a58924bb1 ebc2ed6699e048bfa 
42ad41d1ed32de1e3eda84d0c030404739 

Pp a t h a k 05e, cn=Hemant Sudhakar Pathak 
Date: 2021.05.03 11:58:53 +05'30' 

(हे.सु.पाठक) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०७/योजना-१०, दि. ०३ मे, २०२१ 


१०. 
११, 


१२. 
१३. 
qo. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
98. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 


मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खासगी सचिव. 

मा. अध्यक्ष, विभानसभा यांचे खासगी सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव व प्रधान सचिव. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा/ विधान परिषद यांचे खासगी सचिव. 

मा. मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खासगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खासगी सचिव. 

मा. सर्व पालकमंत्री तथ मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव. 

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, नियोजन/ वित्त/ सामाजिक न्याय/ आदिवासी विकास/ गृहनिर्माण 
विभाग. 

संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
आदिवासी विकास आयुक्‍त, नाशिक. 

समाज कल्याण आयुक्त, पुणे. 

कामगार आयुक्त, मुंबई. 

सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

सर्व कार्यकारी अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
सर्व उपायुक्‍त (विकास), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय. 

सर्व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती. 

सर्व सरपंच, ग्रामपंचायत. 

निवड नस्ती (कार्यासन-योजना-१०). 


पुष्ठ २ पैकी २ 


